मा.सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती 
याचिका  क्र.१५७३७/२०१९ वर 
दि.०९.०९.२०२० रोजी एसईबीसी 
आरक्षणास दिलेल्या अंतरिम 
स्थगितीच्या आदेशास अनुसरून सन 
२०२०-२१मधील शौक्षणिक संस्थांमधील 
. ? प्रवेशाबाबत करावयाची कार्यवाही. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - बीसीसी २०२०/प्र.क्र.२९५/१६-ब 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - २४नोव्हेंबर, २०२० 
प्रस्तावना -: 
महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गाकरीता (राज्यातील 
शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाची आणि राज्यातील नियंत्रणा खालील लोकसेवांमधील 
“नियुक्त्क्ञांचे किंवा पदांचे) आरक्षण अधिनियम, २०१८ च्या अनुषंगाने मा.उच्च न्यायालयामध्ये दाखल 
करण्यात आलेल्या याचिकेवर मा.उच्च न्यायालयाने दि.२७.०६.२०१९ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरुध्द 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.१५७३७/२०१९ व इतर याचिका दाखल करण्यात 
आल्या आहेत. सदरील याचिकांवर मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दि.०९.०९.२०२० रोजीच्या आदेशान्वये 
अंतरीम स्थगिती दिलेली आहे. 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी आरक्षणास दिलेल्या उपरोक्‍त अंतरिम स्थगिती आदेशास 
अनुसरून सन २०२०-२१ या दौक्षणिक वर्षातील प्रवेशाबाबत करावयाच्या कार्यवाहीबाबत 
महाधिवक्‍्ता,महाराष्ट्र राज्य यांनी दिलेले कायदेशिर अभिप्राय विचारात घेऊन योग्य त्या सूचना 
निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.त्यानुसार शासन पुढील प्रमाणे सुचना देत आहे 
शासन निर्णय :- 
*भा.सर्वोच्च न्यायालयाने दि.०९.०९.२०२० रोजी विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.१५७३७/२०१९ व 
इतर याचिका यामध्ये दिलेल्या अंतरिम स्थगिती आदेशास अनुसरून संबंधित प्रशासकीय विभागांनी 


WA २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षातील दि.०९.०९.२०२० नंतरची सर्व शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेदा 
प्रक्रिया एसईबीसी वर्गाकरिता आरक्षण न ठेवता पार पाडावी. ज्या विद्यार्थ्यांनी दिनांक ९ सप्टेंबर 


Scanned by 0815281 ner 


२०२० पूर्वी एईसीबीसी प्रवर्गातून प्रवेशाकरिता अर्ज केले असतील परंतु त्यांना प्रवेश देण्यात आले 
नसतील arom एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश देण्यात यावे. 


३. वरील सुचना या मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.१५७३७/२०१९ व इतर याचिकांमधील निर्णयाच्या तसेच राज्य शासनाने या कामी देण्यात आलेली 


अंतरीम स्थगिती उठविण्याकरीता दाखल केलेल्या अर्जाच्या निर्णयाच्या अधीन राहतील. 


४. aa निर्णय अंतरिम स्थगिती उठविण्याच्या अर्जाच्या अंतिम निकालापर्यंत लागू राहील. 


५. वरील निर्णयांची अंमलबजावणी सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांनी तात्काळ करावी व 
संबंधित विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सचिव (साविस), सामान्य प्रशासन विभाग यांचेकडे 
सादर करावा. या. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक wat आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल 
साक्षांकित 0. 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे>??02320१९४४४६१ LO 


ae 
(र.अं. खडसे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 

१. मा. विरोधीपक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय,मुंबई. 

- मा. सर्व सन्माननिय विधानसभा/ विधानपरिषद,व संसद सदस्य महाराष्ट्र राज्य 

. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबारहिल, मुंबई. 

- मा. मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

* महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, (विधान परिषद) विधानभवन, मुंबई. 

- प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, (विधान सभा) विधानभवन, मुंबई. 

* शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव. 

- महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

< महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-२, नागपूर, 


<० « ७ £' & % WH 


१०.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

११.प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुळ न्याय शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 
१२.प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 
१३.प्रबंधक, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 
quarter, मा. लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त, मुंबई. 

१५.सर्व विभागीय आयुक्‍त/सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

१६.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

१७.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
१८. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय ,मुंबई. 

१९.मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

२०.सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई. 

२१.सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुंबई. 

२२.सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा व अपील झाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर, 
२३.सरकारी वकील, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर, 
२४. सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्‍त, 

40rd मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका, 

२६-.विधिमंडळ ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधानभवन, मुंबई (१० प्रती), 

२७. सर्व महामंडळे , मंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, 
२८. निवड नस्ती/कार्यासन १६-अ. 


